“पोलीस अधीक्षक” दर्जाच्या 
भा.पो.से./रा.पो.से. अधिका- 
यांच्या बदलीबाबत. 
महाराष्ट्र शासन 
गृह विभाग 
शासन आदेश क्र.आयपीएस-२०२२/प्र.क्र.३९२/दोन/पोल-१. 
दुसरा मजला, मंत्रालय, मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, मुंबई. पिन-४०००३२. 


दिनांक : २९ नोव्हेंबर २०२२. 


संदर्भ :- १) शासन आदेश, गृह विभाग, क्र.आयपीएस-२०२२/प्र.क्र.३९२/एक/पोल-१, 
दिनांक ०७.११.२०२२. 
२) शासन आदेश, गृह विभाग, क्र.रापोसे-१७२२/प्र.क्र.२०३/पोळल-१अ, 
दिनांक ०९.०९.२०२१. 
शासन आदेश. 


शासन आदेश, गृह विभाग, क्र.आयपीएस-२०२२/प्र.क्र.३९२/एक/पोल-१, दिनांक 
०७.११.२०२२, यामध्ये अंशात: बदल करण्यात येत असून, पुढील तक्त्यातील स्तंभ (२) मध्ये नमूद 
भा.पो.से./रा.पो.से. अधिका-यांची, स्तंभ (४) मध्ये निर्दिष्ट केल्याप्रमाणे, याद्वारे, सुधारित 
पदस्थापना करण्यात येत आहे:- 


अ.क्र. | पोलीस अधिका-याचे नाव | शासन seat, गृह विभाग, सुधारित पदस्थापना 
क्र.आयपीएस-२०२२/ 
प्र.क्र.३९२/एक/पोल-१, 
दिनांक ०७.११.२०२२, 
यामध्ये निर्दिष्ट बदलीने 
पदस्थापना 
(१) (२) (3) (3) 
| . | श्रीम. शीला डी. साईल उप आयुक्त, पोलीस अधीक्षक, 
राज्य गुप्तवार्ता विभाग, मुंबई | दहशतवाद विरोधी पथक, 
मुंबई 
२. | श्री. दीपक विठ्ठलराव गि-हे | समादेशक, पोलीस उप आयुक्त, 
रा.रा. पोलीस बल, औरंगाबाद शहर 
गट क्र.३, जालना. 
३. | श्री. विजय व्यंकटराव कबाडे | अपर पोलीस अधीक्षक, वर्धा | पोळीस उप आयुक्त, 
सोलापूर शहर 
२. तसेच,- 
१) शासन आदेश, गृह विभाग, क्र.आयपीएस-२०२२/प्र.क्र.३९२/एक/पोल-१, दिनांक 


०७.११.२०२२, द्वारे ai. fore मोहिते यांची “अपर पोलीस अकीक्षक; fe THT” At पदावर 
आणि श्रीम. राजलक्ष्मी सतीश शिवणकर यांची “पोलीस अधीक्षक; Beare For" a 
पदावर करण्यात आलेली पदस्थापना याद्वारे रद्द करण्यात येत असून, त्यांच्या 
पदस्थापनेचे आदेशा स्वतंत्रपणे काढण्यात येतील. 


IIR आदेडा HAH: आयपीएस-२०२२/प्र.क्र.३९२/दोन/पोळल-१ 


२) शासन आदेश, गृह विभाग, क्र.आयपीएस-२०२२/प्र.क्र.३९२/एक/पोल-१, दिनांक 
०७.११.२०२२, द्वारे श्री. अभिजीत सुरेश शिवथरे यांची करण्यात आलेली बदली याद्वारे 
रद्द करण्यात येत असून त्यांच्या पदस्थापनेचे आदेशा स्वतंत्रपणे काढण्यात येतील. 


3) शासन आदेश, गृह विभाग, क्र.आयपीएस-२०२२/प्र.क्र.३९२/एक/पोळल-१, दिनांक 
०७.११.२०२२, द्वारे श्री.दत्ता किसन नलावडे यांची करण्यात आलेली बदली याद्वारे रद्द 
करण्यात येत आहे. 


३. शासन आदेश, गृह विभाग, क्र.रापोसे-१७२१/प्र.क्र.२०३/पोल-१अ, दिनांक 
०९.०९.२०२१, यामध्ये अंशात: बदल करण्यात येत असून, पुढील तक्त्यातील स्तंभ (२) मध्ये नमूद 
रा.पो.से. अधिका-याची, स्तंभ (४) मध्ये निर्दिष्ट केल्याप्रमाणे, याद्वारे, सुधारित पदस्थापना 
करण्यात येत आहे:- 


अ.क्र. । पोलीस अधिका-याचे नाव | शासन आदेशा, गृह विभाग, सुधारित पदस्थापना 
क्र.रापोसे- 
१७२१/प्र.क्र.२०३/पोल-१अ, 
दिनांक ०९.०९.२०२१, 


यामध्ये निर्दिष्ट बदलीने 
पदस्थापना 
(१) (२) (३) (3) 
वि . _ श्री. दिनेश जी. बारी पोलीस उप आयुक्त, पोलीस अधीक्षक, 
बृहन्मुंबई गुन्हे अन्वेषण विभाग, 


पुणे घटक, पुणे 


४. त्या अनुसार, पोलीस महासंचालक, महाराष्ट्र राज्य, यांनी मा.केंद्रीय/ महाराष्ट्र 
प्रशासकीय न्यायाधिकरण/न्यायालय यांचे आदेश, निवडणुकीची आदर्श आचारसंहिता, कायदा 
व सुव्यवस्था, इत्यादी लक्षात घेऊन पुढील उचित कार्यवाही करावी. 


५. हा शासन आदेडा, महाराष्ट्र पोलीस अधिनियम (१९५१ चा २२) याच्या कलम २२न(२) 
मधील परंतुकानुसार आणि सर्वोच्च सक्षम प्राधिकारी यांच्या मान्यतेने निर्गमित करण्यात येत आहे. 


६. हा शासन आदेठा महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या वेबसाईटवर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक २०२२११२९२००४११३०२९ असा आहे. हा शासन 
आदेशा डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन निर्गमित करण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


VENKATESH BHAT 


(व्यंकटेश भट) 
शासनाचे सह सचिव. 
प्रति, 
१) मा. मुख्यमंत्री यांचे अपर मुख्य सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 
२) मा. उप मुख्यमंत्री, गृह, यांचे सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 
३) पोलीस महासंचालक व महानिरीक्षक, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई. 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


IIR आदेड़ा PAH: आयपीएस-२०२२/प्र.क्र.३९२/दोन/पोळ-१ 


) पोलीस आयुक्त, बृहन्मुंबई. 
) पोलीस महासंचालक, लोहमार्ग, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई. 
) आयुक्त, राज्य गुप्तवार्ता विभाग, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई. 
) अपर पोलीस महासंचालक. गुन्हे अन्वेषण विभाग, महाराष्ट्र राज्य, पुणे. 
) अपर पोलीस महासंचालक, रा.रा. पोलीस बल, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई. 
) अपर पोलीस महासंचालक, दहडातवाद विरोधी पथक, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई. 
) पोलीस आयुक्त, नवी मुंबई/ औरंगाबाद शहर/ सोलापूर शहर. 
) विशेष पोलीस महानिरीक्षक, औरंगाबाद/नागपूर. 
) पोलीस उप महानिरीक्षक, नांदेड. 
qo) जिल्हा पोलीस अधीक्षक, जाळलना/हिंगोली/वर्धा. 
११) प्रधान महालेखापाल (लेखा व हकदारी/ लेखा परीक्षा)-१/२, महाराष्ट्र, मुंबई/ नागपूर. 
१२) अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई. 
१३) निवासी लेखा परीक्षा अधिकारी, मुंबई. 
१४) जिल्हा कोषागार अधिकारी, ठाणे/पुणे/सोलापूर/जालना/हिंगोली/वर्धा. 
१५) संबंधित पोलीस अधिकारी (TAT यहायंचाळक] WERT राज्या WTA eA). 
१६) अवर सचिव, पोल-१अ, गृह विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
१७) सहायक संचालक, भा.पो.से. कक्ष, मंत्रालय, मुंबई. 
१८) निवड नस्ती, पोल-१. 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


